आयुक्त दिव्यांग कल्याण, पुणे 
यांच्या आस्थापनेवरील ३५३ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: आस्था-२०२३/प्र.क्र.३२/दि.क.४ 
मित्तल टॉवर, अ विंग, 3 रा मजला, 
नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१ 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा :- १. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, दि. १५ डिसेंबर, २०२२. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
क्र.सकआ-२०२३/प्र. क्र. ५१/आस्था-२, दिनांक २४ मार्च, २०२३. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३. 
४. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय यांचा क्र. दिकआ/आस्था/अस्थायी पदे/ 
मुदतवाढ /२०२२-२३ /२१४९, दिनांक १७ ऑगस्ट, २०२३ रोजीचा प्रस्ताव. 


प्रस्तावना:- 


दिव्यांगांच्या आर्थिक, सामाजिक, शौक्षणिक व सांस्कृतिक विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या 
विविध योजनांची प्रभावी अंमळबजावणी करण्याबरोबरच त्यांच्या सर्वागीण विकासासाठी सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन अधिसूचनेव्दारे स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग निर्माण करण्यात 
आला आहे. संदर्भाधीन क्र. २ दिनांक २४ मार्च, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त, दिव्यांग कल्याण, 
पुणे यांच्या ३५३ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या 
आस्थापनेवरील ३५३ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील ३५३ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ 
ते २९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) कार्यालय प्रमुखाचे पद वगळून उर्वरित सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीकरीता रिक्‍त 
असलेली पदे वगळण्यात यावीत. 

२) कार्यकारी पदे वगळून अन्य अस्थायी पदे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्त नसल्याच्या 
धारणेच्या अधीन राहून सदर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

३) अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व शार्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे 
पालन करण्यात यावे. 

४) अधिसंख्य पदावरील अधिकारी / कर्मचारी यांना जसजसे इतर पदांवर ज्या दिनांकापासून 
सामावून घेतले जाईल त्या दिनांकापासून तसतशी अधिसंख्य पदे आपोआप रद्द होतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.३२/दि.क.४ 


२. उपरोक्त बाबींवरील खर्च खालील लेखाशिर्षांतर्गत दाखविण्यात यावा व सन २०२३-२४ च्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा:- 


मागणी क्रमांक झेड आय- ३ 

२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

०२, समाज कल्याण 

००१, संचालन व प्रशासन 

(09) दिव्यांग कल्याण आयुक्‍तालय 

(०१) (०१) दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय (अनिवार्य) (२२३५ 0९७६) 
०१, वेतन 


३. सदर शासन निर्णय उपरोक्त नमूद क्र.३ वरील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१००५१८२५५८५३३५ असा आहे. हा 
arn निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ADHIKRAO BAPU BUDHE 
IN: c=IN, OVERNMENT OF MAHARASHTRA, PERSONS 
WITH DISABILITIES WELFARE DEPARTMENT, 


20=e9b3afc989167fcd7f4487809755a2a08c37958a70b01ce 
9dd6139bffb 16896, postalCode=400032, st=Mahi 


BAPU BUDHE @2<"" मक 
(अधिकराव बा.बुधे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
७. वित्त विभाग-आपुक, मंत्रालय, मुंबई 
८. निवडनस्ती दि.क.४ 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.३२/दि.क.४ 


दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे 
(दिनांक ०१.०९.२०२३ ते २९.०२.२०२४) चालू ठेवण्याबाबतचे 


विवरणपत्र अ 
अक्र | पदाचे नांव एकूण पदे | ज्या शासन निर्णयाव्दारे पदे निर्माण करण्यात आली | 
त्यांचा क्रमांक व दिनांक 

१) । आयुक्त, दिव्यांग कल्याण |... | शा.नि.सकआ-२००१/प्र.क्र.२५१/भाग-३अ/आस्था 
२) | उप आयुक्त, दिव्यांग कल्याण ॥ 3] दि.४.२.२००६ 
३) | सहाय्यक आयुक्‍त | | 
8) | निरिक्षक (राज. षु 
५ | लेखाधिकारी गट-ब = 
६) | उच्चश्रेणी लघुलेखक -_ 4 
७ | कार्यालय अधिक्षक २ 
८) | वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता २ 
९) | लघुलेखक निम्नश्रेणी a 
qo) | सहाय्यक लेखाधिकारी 2 
११) | सहाय्यक सल्लागार २ 
१२) । प्रमुख लिपीक २ 
१३) | वरिष्ठ लिपीक ३ 
१४ | कनिष्ठ लिपीक ८ 
१५) | वाहन चालक २ 
१६ | शिपाई ४ 
१७ । विधी अधिकारी (कंत्राटी) 8 

एकूण ४२ 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.३२/दि.क.४ 
विवरणपत्र- ब 


दिव्यांग सल्ला व मार्गदर्शन केंद्र, शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२००० / प्र.क्र.१५५/अर्थसंकल्प, 
दिनांक ०३/०२/२००१ नुसार जिल्हा परिषदेच्या (समाजकल्याण विभागाकडे) आस्थापनेवरील 


१) | वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता २८ झा. नि. सकआ-२००१ / प्र. क्र. २५१/भाग-३आ/ 
आस्था दि. ४.२.२००६ 

जिल्हा परिषद, मुंबई उपनगर / रायगड / 
रत्नागिरी / हिंगोली /नंदुरबार /वाशिम व 
गोंदिया वगळून 


2) | सहाय्यक सल्लागार २८ | शा. नि. सकआ-२००१ / प्र. क्र.२५१ /भाग-३अ/ 
आस्था दि.४.२.२००६ 

जिल्हा परिषद, मुंबई शहर / सिंधुदूर्ग / धुळे / 

परभणी /अकोला / भंडारा / गडचिरोली जिल्हे 
वगळून 


3) | वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता णि शासन निर्णय सकआ/२०१४/प्र.क्र.२४७/आस्था- 
२, दिनांक ०१.०९.२०१४ अन्वये जिल्हा परिषद 
USE करिता मंजूर करण्यात आले आहे. 


४) | सहाय्यक सल्लागार शि शासन निर्णय सकआ / 2098 / प्र. क्र.२४७/ 
आस्था-२, दिनांक ०१.०९.२०१४ अन्वये जिल्हा 
परिषद पालघर करिता मंजूर करण्यात आले 
आहे. 


एकूण ५८ 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.३२/दि.क.४ 


विवरणपत्र- क 
शासकीय अंध शाळा, नाशिक (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 
१) । विशेष शिक्षक शिल शासन निर्णय इडीडी-१०८५/१०७३/ सीए-२, 
२) | पहारेकरी विवि दिनांक ०४/०९/१९८५ 
३) | कनिष्ठ काळजीवाहक be ai =] 
x) । अर्धवेळ शिक्षक i झशा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०६२, दि.१.७.१९६४ 
५ | मानद वैद्यकीय अधिकारी 1 १__| शा.नि.क्र.ठीईएस-१०६९/४३/एन, दि.१८.४.१९७१ 
६) | वाहन चालक शि शा.नि.क्र.इडीडी-१०८४/१३७९३/(के.नं१६४सीए-२ 
दि.०७.०५.१९८५ 
एकूण & 
अंध शाळा (मालवण) सध्या कुडाळ जिल्हा सिंधुदूर्ग जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 
q) । अधिक्षक aa झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी१०६०/२०५१/एन, दि 
2) । विशेष शिक्षक 3 ३.१२.१९६९ 
३) | वरिष्ठ काळजी वाहक ४ 
४ | मानद वैद्यकीय अधिकारी हिनी 
एकूण 8 
शासकीय अंध शाळा, भंडारा (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 
q) | सहाय्यक शिक्षक २ शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी- दि.४.२.५८ , 
२.१२.१९५९ व १४.०६.१९८२ 
2) | मानद वैद्यकीय अधिकारी aa झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०२४/२ ५ /एनआर 
दि.२७.११.१९६४ 
३) | सफाईंगार अंशकालीन aa शा.नि.सक.वि.क्र.इडीबी-११५९/७१५६६ -एल 
f2.2.92.9248/Agra Hayana १९८१ 
एकूण ४ 
शासकीय अंध शाळा, लातूर (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 
१) | अधिक्षक aa शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीआर-१०५९-२१४९१-एन, 
दि.१२.०८.१९६० 
2) । विशेष शिक्षक २ ।शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीआर-१०५९-२१४९१-एन 
दि.१२.०८.१९६० व दि. १४.११.१९६३ 
३) | कला शिक्षक २ शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीआर- १०५९-२१४९१-एन 
दि.१२.०८.१९६० व दि. १४.११.१९६३ 
४) | स्वयंपाकी चिन शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीआर- १०५९-२१४९१-एन 
५ । कनिष्ठ काळजी वाहक २ दि.१२.०८.१९६० 
६) | सफाईंगार LT] 
एकूण र 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.३२/दि.क.४ 


शासकीय अपंग बालगृह, नागपूर (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


2 मानद वैद्यकीय अधिकारी inal झा.नि.स.क.वि.क.जेबीएडी १६९२६, दिनांक - 
२०.०४.१९६० 
एकूण शिया 
शासकीय अपंग बालगृह, औरंगाबाद (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
q) । मानसशास्त्रज्ञ [Se शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०६२/एन, दिनांक 
2) | मानद वैद्यकीय अधि. कि २६.६.१९६२ 
एकूण २ 
शासकीय अपंग बालगृह, मिरज (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
१ | मानद वैद्यकीय अधिकारी i ae शा.नि.स.क.वि. क्र. इडीडी-३६९१/एन, 
2) ।मानस शास्रज्ञ शिया दि.१९.९.१९६६ 
३ ।माळी हिवा 
४ | व्यवसाय/कला शिक्षक चि 
५) । स्वयंपाकी 1१ 
एकूण षु 
शासकीय प्रशिक्षण PASTS केंद्र, (अपंगाची कर्मशाळा) नागपूर 
१) अधिक्षक ly १__| शा.नि.स.क.वि.क्र.एसएनए-१०६०/८७८११एन, 
२) कनिष्ठ लिपीक शिळ दि.१०.१०.१९६० 
3) मानद वैद्यकीय अधि. Ly 
8) निदेशक संगणक | 9 | शा.नि.इडीडी-२००४/प्रक्र.१४७/सुधार-२, 
4) | निदेशक २ | दिनांक १८.३.२००५ 
६) स्वयंपाकी (जी: __ 
७) कनिष्ठ काळजीवाहक Ls oe 
é) मदतनीस २ 
एकूण | qo ० 
शासकीय प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र, औरंगाबाद (जिल्हा परिषदेकडे वग 
q) | निदेशक 3 शासन निर्णय VASAT १०६९/९००६ए 
2) | मदनतीस |. १__| दिनांक २५/०५/१९७१ 
एकूण ¥ 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.३२/दि.क.४ 


शासकीय मुकबधिर शाळा, अकोला (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


१) । मानद वैद्यकीय अधिकारी a a झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी १०७४/१०५८/९६३ 
२) | विशेष शिक्षक २ | दिनांक ४.०२.१९५८ 
एकूण 3 
शासकीय मुकबधिर विद्यालय, अलिबाग, जिल्हा रायगड (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
१) | अधिक्षक णि शा.नि.स.क.वि.क्र.इठीडी-१०६२/९९५/९७/एन, 
दिनांक १५.१०.१९६३ 
२) | विशेष शिक्षक ३ | शा.नि.स.क.वि.क्र.एसडब्ल्यूडी १०७६/४८०५/का१, 
दिनांक २५.५.१९७७ व दिनांक ०२.०९.१९८५ 
) व्यवसाय शिक्षक बिळे ] शा.नि.स.क.वि.क्र.एसडब्ल्यूडी १०७६/४८०५/का१, 
) । कनिष्ठ लिपीक (ie दिनांक २५.५.१९७७ व दिनांक 02.08.9824 
) स्वयंपाकी चिक 
) | कनिष्ठ काळजीवाहक २ 
) । पहारेकरी शिळ 
) | मानद वैद्यकीय अधिकारी ae झा.नि.स.क.वि.क्र.इठीडी-१०६२/९९५/९७/एन, 
दिनांक १५.१०.१९६३ 
एकूण 1११ | १ 


शासकीय मुकबधिर मुलांची शाळा, औरंगाबाद (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


१) | विशेष शिक्षक ५ प्रशा.स.क.वी.क्र.इडीडी/१०७९/४७४८/१०११ 
दिनांक २०.०७.१९७९ 
2) | कनिष्ठ काळजी वाहक २ झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०७०/७७२०/एन, 
3) | वसतिगृह कर्मचारी | ह... दिनांक २२.१.१९७१ 
४) | मदतनीस | १__| 
५) | स्वयंपाकी Te ea | 
एकूण | qo | ० 
शासकीय प्रौढ मुकबधिर प्रशिक्षण केंद्र, उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
१) । कनिष्ठ लिपीक चिव शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१११०९३/ एन , दिनांक 
२) | मानद वैद्यकीय अधिकारी | 9 | - 08.08.9889 
3) ।पी.टी. निदेशक (अर्धवेळ) विक प 
४  । कातारी/जोडारी निदेशक २ 
५) । स्वयंपाकी zm 
&) । मदतनीस २ 
७ | rats ian 
८) | पहारेकरी शिळ चिं 
९) | सफाईंगार [a 
एकूण शि १ 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.३२/दि.क.४ 


शासकीय प्रौढ अपंग कर्मशाळा प्रशिक्षण केंद्र, मिरज, जिल्हा सांगली (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


q) । अधिक्षक EP a झा.नि.स.क.वि.क्र.इठीठी-१०७७/५३४५८/१० 
2) | वरिष्ठ लिपिक a दि. १६.६.१९७९ 
३) | भांडारपाल i, al 
x) | निदेशक २ 
५) | मदतनीस / हेल्पर 2 
६) । roars चिक 
७ | वाचमन/पहारेकरी शिडे क 
८) | सफाईंगार p= अ: | 
९) । मानद वैद्यकीय अधिकारी शिवा 
qo) | स्वयंपाकी a 
एकुण १२ 
शासकीय अपंगांचे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, वर्धा (जिल्हा परिषदेकडे वगी 
१) । प्राचार्य शि शासन निर्णय sh. इडीडी-२०८६/५०९०३७ / 
(332) /सु-२, दिनांक २१/०८/१९८९ (सदर पद 
व्यपगत झालेले आहे) 
२) । पर्यवेक्षक णं शासन निर्णय क्रं. इडीडी- 
२०८६/५०९०३७/(३३२) /सु-२, दिनांक 
२१/०८/१९८९ (सदर पद व्यपगत झालेले आहे) 
3) | कनिष्ठ लिपिक | और. | शासन निर्णय क्रं. इडीडी-२००४ / प्र.क्र.१४७ 
x) | निदेशक 8 _।/सु-२, 14.92 /03/2004 
4) । स्वयंपाकी foo 
६ । मदतनीस oe 
७ | शिपाई आ) 
८) । चौकीदार/पहारेकरी [sae ol 
एकूण र 


शासकीय अपंगांचे बहुउद्देशिय संमिश्र केंद्र, अंबाजोगाई जिल्हा बीड (जिल्हा परिषद स्थापनेवरील) 


१) । हस्तकला शिक्षक aa शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/२०६९३/ 
PIR, दि.२.९.१९८५ 

२) । अधिक्षक (राजपत्रित) =a झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी१८७४/७४- एन, 

३) | वरिष्ठलिपिक २ दि.३.२.१९७४ 

४ | कनिष्ठ लिपिक i. | 

५  । विशेष शिक्षक 8 झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/२०६९३/सीए 


२, दि.२.९.१९८५ 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.३२/दि.क.४ 


६ । शिपाई ae शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी१८७४/७४ -एन, दि. 
३.२.१९७४ 
७ | परिचारिका (नर्स) 1 ae | झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी१८७४/७४ -एन, 
८) | वरिष्ठ काळजी वाहक & 12.3.2. 98198 
९) । स्वयंपाकी fs ae: | 
qo) | परिचर/मदतनीस २ 
११ | मानद वैद्यकीय अधिकारी hae 
१२) | भौतिक उपचार तज्ञ hea 
एकूण २२ 


शासकीय अपंगांचे बहुउद्देशिय संमिश्र केंद्र, वर्धा (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 


q) । अधिक्षक (राजपत्रित) निय वरील प्रमाणे शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी १९७३ 
२) | परिचारिका (नस ae | /३६९/३६९८५/एन, दि. १३.९.१९७४ 
३) | भौतिक soar asi za 
8) | वरिष्ठलिपिक ae 
4) | विशेष शिक्षक 8 झा.नि.स.क.वि.क्र. इडीडी-१०८५/२०९३/ 
६) | हस्तकला शिक्षक pe - || सीए-२, दि.२.९.१९८५ 
७ । कनिष्ठ लिपिक / टंकलेखक Pay. | 
८) | वाहनचालक Pas: !| झा.नि.स.क.वि.क्र.१०८१/४३८३/८१८/१०, दि. 
९) | ras 1 १__| २२.११.१९८३ 
qo) | सफाई कामगार Eats | शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी १९७३/३६९८५/एन, 
११ | वरिष्ठ काळजी वाहक षु दि.१३.९.१९७४ 
१२) | परिचर/मदतनीस (1... 
१३) | मानद वैद्यकीय अधिकारी (टला 
१४ | मानद मानसशास्त्रज्ञ 1 १__| 
एकूण २१ 


शासकीय अपंगांचे बहुउद्देशिय संमिश्र केंद्र, जळगांव (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 


q) । अधिक्षक (राजपत्रित) Se झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी 9002/90, दि. 
२) | भौतिकोपचार तज्ञ 1 १__| २५.११.१९७८ 

३) । व्यवसायोपचार तज्ञ शि 

x) । विशेष शिक्षक a ae झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/२०९३/ 
५ | हस्तकला शिक्षक he “शी. | सीए-२, दि. २.९.१९८५ 

६) । प्रशिक्षित शिक्षक ३ झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी १०७८/१०, दि. 
७ | लेखापाल Pate २५.११.१९७८ 

८) | वरिष्ठ लिपिक ie aie 4 

९) | कनिष्ठ लिपिक ze 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.३२/दि.क.४ 


qo) | स्वयंपाकी a 
११) | परिचर/मदतनीस २ 
१२) | सफाईंगार =a 
१३) | शिपाई ee 
१४ | वरिष्ठ काळजी वाहक & झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी 9002/90, दि. 
१५ | मानद वैद्यकीय अधिकारी शिवा २५.११.१९७८ 
१६) | मानद मानस शास्त्रज्ञ शिंगे शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०७५/२०९३/ 
सीए-२, दि.२.९.१९८५ 
२४ 
शासकीय अपंगांचे बहुउद्देशिय संमिश्र केंद्र, वाशिम (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
१) । अधिक्षक (राजपत्रित) किं शा.नि.स.क.वि.क्र.१०७९/५२२०४/ ४५६/१०, 
2) | परिचारिका [ae दिनांक १८.९.१९८० 
३) । व्यवसायोपचार तज्ञ [>see al 
x) । fears शिक्षक शिया झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी- 
५ | हस्तकला शिक्षक हिं वय १०८५/२०६/९३/सी, दि. १.९.१९८५ 
६) । प्रशिक्षित शिक्षक ३ शा.नि.स.क.वि.क्र.१०७९/५२२०४/ ४५६/१०, 
७ । लेखापाल य दि. १८.९.१९८० 
८) | वरिष्ठ लिपिक Lb ee 
९) | Tet चाळक |? aan] 
qo) | शिपाई za 
११) | परिचर/मदतनीस २ 
92) | सफाईंगार 1 १__| 
१३) | स्वयंपाकी oe 
१४ | वरिष्ठ काळजी वाहक षु झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी १०७९/५८२०४/१०, 
१५ | मानद वैद्यकीय अधिकारी a दि. 90.28.9820 (9 पद व्यपगत) 
एकूण २२ 
शासकीय अपंगांचे बहुउद्देशिय केंद्र, नागपूर / पुणे (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
१) । अधिक्षक (राजपत्रित) २ शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/२०६/ 
२) | भौतिक उपचार तज्ञ २ | ६९/सीए-२, दि. ६.९.१९८५ 
३) । व्यवसायोपचारतज्ञ शिका (नागपूर करिता) वरील प्रमाणे 
४ । शिक्षक (प्रशिक्षित) ५ ६ वरील प्रमाणे (१ पद व्यपगत झाले) 
५ । वरिष्ठ लिपिक (लेखापाल) २ झा.नि.स.क.वि.क्र.आस्था- 
३८२६/बदली/शा.अंध/ का-२, दिनांक 
३०.१२.१९८६ (३ पैकी पुणे करिता १ पद 
व्यपगत झाले) 
६) | कनिष्ठ लिपिक (टंकलेखक) २ वरील प्रमाणे अंध शाळा नाशिक येथील 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.३२/दि.क.४ 


(9) | स्वयंपाकी 2 
८) | कनिष्ठ काळजी वाहक १२ 
९) । मदतनीस २ वरील प्रमाणे (३ पैकी नागपूर १ पद वगळून) 
qo) | सफाई कामगार २ 
११ | परिचारीका Lae 
१२) | मानद वैद्यकीय अधिकारी ae | वरील प्रमाणे (2 पैकी पुणे १ पद वगळून) 
१३) | शिपाई २ 
एकूण ३६ 
जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र, विरार, ता. वसई, जि. ठाणे 
१) । जिल्हा अपंग पुनर्वसन अधिकारी ।__१___| शा.नि.क्र. अपंग/२००६/प्रक्र ४/सुधार-३, 
२) । कृत्रिम अवयव अभियंता (वरिष्ठ) ae | दिनांक 92.19.2000, STA आदेशा क्र.सकआ 
३) | समाज सेवीका - नि-व्यवसाय aa २०११/प्र क्र ६०५/आस्था-२ दि. ३०.०८.२०१२. 
मार्गदर्डाक -नि- मानसशास्त्रज्ञ 
४  । व्यवसाय उपचार तज्ञ शिवत 
५ । भौतिक उपचारतज्ञ शिका 
६ | श्रवणव वाचा उपचार तज्ञ eed 
0) ।मोबिलीटी इन्स्ट्रक्टर / विशेष अंध ae 
शिक्षक 
८) | कृत्रिम अवयव अभियंता (कनिष्ठ) | ही: | 
९) ।इयुमेकर-नि-लेदरवर्कर oa 
qo) | ळेखापाल-नि-रोखपाल हि | 
११ | सहाय्यक 1१ 
१२) | लघुलेखक (नि.श्र aa | 
१३) | लिपीक-टंकलेखक-भांडारपाल feat =i 
१४ | वाहन चालक- नि-परिचर २ 
१५) | संदेशावाहक-नि-सफाईगार-नि- ३ 
चौकीदार 
१६) | बहुउद्देशिय पुनर्वसन सहाय्यक ea ४ पैकी ३ पद व्यपगत 
१७ | बहुउद्देशिय पुनर्वसन उपचारक Ly aie | 2 पैकी १ पद व्यपगत 
१८) | बहुउद्देशिय पुनर्वसन तंत्रज्ञ ke “आ”: २ पैकी १ पद व्यपगत 
१९) | कानसाचा तंत्रज्ञ 1.7 
एकूण २२ 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


